महाराष्ट्र कृषि सेवेतील अधिक्षक कृषि 
अधिकारी, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यास 
कृषि सहसंचालक, गट-अ पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: २४२२/प्र.क्र.४(१)/१५-ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
तारीख: ०१ ऑगस्ट, २०२२. 


संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दि.०७/०५/२०२१. 
२) सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र.ईएसबी११२२/प्र.क्र.५७/१३,दिनांक १६/०६/२०२२ 
३) समक्रमांकीत दि.२९/०७/२०२२ रोजीचा शासन निर्णय 


शासन निर्णय :- 

सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भ क्र.२ च्या पत्रान्वये केलेल्या शिफारशीनुसार अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
गट-अ (वेतनश्रेणी-5-२३ : ६७७००-२०८७००) संवर्गातील खाळील अधिकाऱ्यास कृषि सहसंचालक, गट-अ 
(वेतनश्रेणी-5-२५ : ७८८००-२०९२००) या संवर्गात सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने 
निव्वळ तात्पुरत्या पदोन्नतीने खालीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने शेरा 
पदस्थापनेचे ठिकाण 
श्री. साहेबराव को. दिवेकर, विभागीय कृषि सहसंचालक, लातूर (Raa पदी) 


अधिक्षक कृषि अधिकारी, विभागीय कृषि 
सहसंचालक, औरंगाबाद (ज्ये.क्र.१२) 


२. उपरोक्त तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

(अ) सदर तात्पुरती पदोन्नती ही मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये 
दि.०४/०८/२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या व 
प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील निर्णयास अधिन राहुन देण्यात येत आहेत. 

(आ) Re पिटीठान स्टॅम्प नं.१०८७६/२०२१ व रिट पिटीठान स्टॅम्प नं.१०८७८/२०२१ मध्ये मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई यांनी दि.२५/०५/२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या 
निर्णयाच्या अधीन राहील. 

(इ) सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्यामुळे पदोन्नतीच्या दिनांकापासून सेवाज्येष्ठतेचा 
हक्‍क सांगता येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः २४२२/प्र.क्र.४(१/१५-ओ 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीच्या पदावरील अंतर्गत परस्पर सेवाज्येष्ठता सामान्य प्रशासन विभागाने 
संदर्भाधीन क्र.२ येथे नमूद पत्रान्वये कळविलेल्या इतिवृत्तातील (निवडसूची सन २०२१-२२) ज्येष्ठतेनुसार राहील. 
४. उपरोक्त अधिकाऱ्यानी त्यांच्या सध्याच्या पदाचा पदभार कार्यालयातील निकटतम ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांकडे 
सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रुजू व्हावे. 

५. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२२०८०११७१७२९४९०१ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
Date: 2022.08.01 17:23:24 +05'30' 


(सरिता बांदेकर-देशमुख ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा)१/२ महाराष्ट्र मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (द्वारा-आयुक्त (कृषि) पुणे) 
९. संचालक, वसंतराव नाईक कृषि व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, (वनामती) नागपूर. 
१०. सर्व सह सचिव /उप सचिव (कृषि), कृषि वदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. उप सचिव/ सह सचिव (का.१३/ का.१६-ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक/ अधिक्षक कृषि अधिकारी, (द्वारा-आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 
१३. कृषि सहसंचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
१४. प्रकल्प संचालक (आत्मा), बीड. 
१५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (द्वारा-आयुक्‍्त (कृषि) पुणे) 
१६. संबंधित अधिकारी (द्वारा-आयुक्‍्त (कृषि) पुणे) 
१७. निवड नस्ती, १५-अ कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


